पात्र प्रकल्पग्रस्तांना वाटप गावठाण भूखंडाची 
भोगवटा /कब्जेहक्‍क रक्‍कम (Occupancy price) 
परिगणना करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक- आरपीए-२०२४/प्र.क्र.९९/र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-१९.०९.२०२४ 


शासन परिपत्रक:- सन १९७६पूर्वी अस्तिवात असलेल्या धोरणानुसार तसेच महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे 
पुनर्वसन अधिनियम १९७६, १९८६ व १९९९ नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्‍तींना वाटप केलेल्या गावठाण भूखंडाच्या 
भोगवटा मूल्य /कब्जेहक्क रक्‍कम परिगनणा करण्याबाबत खालीलप्रमाणे स्पष्टता करण्यात येत आहे. 


पात्र प्रकल्पग्मस्तांना पुनर्वसित गावठाणांमध्ये वाटप गावठाण भूखंडाची भोगवटा /कब्जेहक्क रक्कम 
(Occupancy price) परिगणना पुढीलप्रमाणे करण्यात यावी:- 


(१ शासनाने पुनर्वसनासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीवरील गावठाण भूखंडाची भोगवटा /कब्जेहक्‍क्क 
रकमेची (Occupancy price) परिगणना पुढीलप्रमाणे करण्यात यावी- 
संपादीत जमिनीच्या संपादनासाठी दिलेला मोबदला + सीमांकन, सुधारणा, समतल, मोजणी व 
सिमाचिन्हे लावणे इ. साठी खर्च झालेल्या रकमेनुसार येणारी भूखंडाची रक्‍कम 
तथापि, सदर कब्जेहक्‍्काची रक्‍कम संबंधित भूखंडाच्या शिध्दशिप्र गणकानुसार परिगणित होणा-या 
रकमेपेक्षा जास्त असेल, तर BIER गणकानुसार कब्जेहक्‍काची रक्‍कम परिगणना करणेत यावी. 
(२) मूलतः शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवरील गावठाण भूखंडाची भोगवटा /कब्जेहक्क रक्‍कम 
(Occupancy price) ही सदर भूखंडाची शिध्दशिघ्र गणकानुसार येणारी रक्‍कम असेल. 


०४. सदर BNA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२०१७४६३२८८१९ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


KEDARPRATAP 
JAYSING PATIL 


(केदारप्रताप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, 
२) मा. सभापती, विधान परिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
३) मा. अध्यक्ष, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
४) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स. , मंत्रालय , मुंबई. 
५) मा. उप मुख्यमंत्री ( वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा. उप मुख्यमंत्री ( जलसंपदा ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा.मंत्री, मदत व पुनर्वसन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


८) सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

९) सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१०) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

११) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१२) सर्व विभागीय आयुक्त, 

१३) सव जिल्हाधिकारी, 

१४) सर्व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, 

१५) सर्व कार्यासन (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) निवड नस्ती, कार्यासन र-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


